सन २०१८-१९ या वित्तिय वर्षात पुर्नवसन 
तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
वितरित करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१८/प्र क्र २९२/आरोग्य -५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, ८ व १० वा मजला 
दिनांक: ०१ मार्च,२०१९. 


वाचा :- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग ,श्ासन निर्णय क्रमांकः, कुनिका २०११/प्र क्र ३२१/ आरोग्य-५, 


दि. २१ मार्च, २०१२ 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२ एप्रिळ, २०१८ 


सह संचालक, आरोग्य सेवा, (कुष्ठ व क्षय), पुणे यांचे क्र. ससंआसे/कुष्ठ व क्षय/ कक्ष 


AN 
— 


१०२/पुर्नवसन तत्व अनुदान प्रस्ताव/२४२२२-२२५/२०१८, दिनांक २४ डिसेंबर २०१८ 


os 


संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई, यांचे पत्र क्र.संआसे /कुष्ठरोगसहा 


अनुदान/पुर्नकसन तत्वावरील/स्वसेसंअनु/मंजूर/प्रस्ताव/कक्ष-१८/४९/२०१९, दि.१९ 


जानेवारी,२०१८ 


प्रस्तावना :- 
उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक-१ येथील झासन निर्णयानुसार पुर्नवसन तत्त्वावरील 


कुष्ठरुग्णांसाठी रु.२,०००/- प्रमाणे प्रतीरुग्ण व दरमहा संस्थेने प्रत्यक्ष भरती केलेल्या रुग्णांप्रमाणे 


अनुदान देण्यात येते. याकरीता सन २०१८-१९ या वित्तिय वर्षातील तरतूदीमधीळल पुर्नवसन तत्त्वावरील 


स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१८/प्र क्र २९२/आरोग्य -५ 


शासन निर्णय: 


(वेतनेतर) या उद्दिष्टाखाली रु.३,००,००,०००/-(तीन कोटी) इतके सहायक अनुदान (योजनेतर) सन 
२०१८-१९ या वर्षाकरीता अर्थसंकल्पित करण्यात आले आहे. सदर अनुदानातून खाली दर्शविल्याप्रमाणे 
स्वयंसेवी संस्थांना रु.५०,८६,९७६ (पन्नास लाख शहाऐंशी हजार नऊडी शाहात्तर HH.) -” इतके 


सहायक अनुदान दिनांक २१ मार्च, २०१२ च्या शासन निर्णयातील अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून मान्यता 


पुर्नवसन तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदाने देण्यासाठी ३१, सहायक अनुदाने 


देण्यात येत आहे. 
अ.क्र संस्थेचे नाव कालावधी प्रत्यक्ष देय अनुदान 
हजर रुग्ण 
महारोगी सेवा समिती, आनंदवन, | जुले २०१८ ते सप्टेंबर | १८०० रु.३६,००,०००/- 
हिं वरोरा, जि.चंद्रपूर २०१८ 
महारोगी आश्रम काशीखेड, | जुले २०१८ ते सप्टेंबर | 30 रु.५८,३१२/- 
२ | ता.धामणगाव रे. जि.अमरावती २०१८ 
विदर्भ महारोगी सेवा मंडळ,तपोवन, | Bod २०१८ ते सप्टेंबर | २७३ रु.५,३१,९९९/- 
३  । जि.अमरावती २०१८ 
महात्मा गांधी शिक्षण संस्था चावर्दा, | एप्रिल २०१८ ते| २४० रु.४,८०,०००/- 
8 । जि.बुलढाणा सप्टेंबर २०१८ 
कुष्ठरोग पुर्नवसन केंद्र गोरापूर | एप्रिल २०१८ ते GA] ४२ रु ७७,४९८/- 
५ ।वडाळा PRM ता.नेवासा | २०१८ 
जि.अहमदनगर 
सनीटोरिअम फोर लेप्रसी dete | एप्रिल २०१८ | vo रु.१,८२,७१७/- 
६ | वीरमांडकी जि. पुणे सप्टेंबर २०१८ 
मराठवाडा लोकसेवा मंडळ नेरली | एप्रिल २०१७ ते मार्च | ७८ रु.१,५६,०००/- 
७ । जि.नांदेड २०१८ 
एकूण २५६० रु.५०,८६,९७६ /- 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१८/प्र क्र २९२/आरोग्य -५ 


३. सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात पुर्नर्वसन तत्त्वावर स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 


वितरणाचा प्रस्ताव, महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०१८ निधी वितरणाबाबत वित्त विभाग, शासन 


परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२ UG, २०१८ सोबतच्या परिशिष्टातील मुद्दा क्र.८ 


समोर नमूद तपासणी सूचीतील क्र.१ ते १० मधील सर्व अटींची पूर्तता केली असल्याचे प्रमाणपत्र 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग व क्षय रोग) यांनी सादर केले आहे. त्यामुळे सदर शासन 


परिपत्रकातील परिच्छेद ७ ते १८ मधील सर्व अटींची पूर्तता होत आहे, असे प्रमाणित करण्यात येत 


आहे. तसेच वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, दि.०२ एप्रिल, २०१८ अन्वये दिलेल्या सुचनांनुसार, सन 


२०१७-१८ या वित्तिय वर्षात पुर्नवसन तत्त्वावर स्वयंसेवी संस्थांना यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीचे 


संबंधीत संस्थांच्या उपयोगिता प्रमाणपत्र संचालनालयाने सादर केले आहे. 


४. सहसंचालक (कुष्ठ व क्षय), पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आळे असून 


त्यांनी वरील अटी पुर्ण केल्याची खातरजमा करुन संबंधित अनुदान अदा करण्याची कार्यवाही करावी. 


तसेच सदर अनुदानाशी संबंधित देयके अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडे सादर करणेसाठी 


सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 


करण्यात येत आहे. त्यांनी मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च करु नये व खर्चाचा ताळमेळ घाळून अहवाल 


तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करावे. 


५. याबाबतचा खर्च सन २०१८-१९ या वर्षाकरीता मागणी क्रमांक आर-१, २२१०, वैद्यकीय सेवा व 


सार्वजनिक आरोग्य (०१)(१८) कुष्ठरोग मुक्‍त झालेल्या रोग्यांना पुनर्वसनासाठी सहायक अनुदान 


(२२१० ०७४५) या लेखाशिर्षाखाली ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 


टाकण्यात यावा व चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका 2092/7 क्र २९२/आरोग्य -५ 


&. 


सदर आदेशा वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२ 


एप्रिल, २०१८ अन्वये त्या विभागाने प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकाराच्या अधीन राहून 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201903011503374617 असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NILESH MADHUKAR FALAKE 
N | | F H DN: c=IN, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=9b937361525edcb194dec2d7985fb077e5 

abd6b9fad45b976539bce4d36b0b69, 


postalCode=400001, street=10TH FLOOR,G T 
M A D H U KA R HOSPITAL COMPLEX,NEW MANTRALAY,MUMBAI, 
serialNumber=e09d55875f0b34f40ea67d594e0e55 
772eb9527cde52579d6523580dfc4d 1783, ou=PHD 
MANTRALAYA, 0=GOVERNMENT OF 
F A LA K F MAHARASHTRA, cn=NILESH MADHUKAR FALAKE 
Date: 2019.03.01 15:40:34 +05'30' 
(निलेश फाळके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१)महाळेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखावअनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), मुंबई. 
२) आयुक्त, आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन मुंबई. 

३)जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

)निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, आरोग्य भवन, मुंबई 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षय), पुणे 
(usta, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 
८)वित्तविभाग, (व्यय.१३) मंत्रालय, मुंबई. 

९)सार्वजनिक आरोग्य विभाग, (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
१०)निवडनस्ती (आरोग्य-५) 


Cc 


दु 


& 


) 
(9) 


) 
) 


